भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार व युवा शिष्यवृत्ती निवड समिती 
पुनर्गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०२० (१३)/ प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रासांधो २०१० / 

शासंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४ दि. ३० जानेवारी, २०१३ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग क्र. भजोपु २०१५ (१३//प्र.क्र. 
१०५/सां.का.४, दिनांक ३ जुले, २०१५ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२०/ 
प्र.क्र.१५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/१०३७, 
दिनांक २३ जुले, २०२० 


प्रस्तावना :- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय 
संगीत प्रोत्साहन योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यास अनुसरुन उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विषयांकित समितीवरील अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्त्या उपर्निदिष्ट क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यामुळे, भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार समिती 
व भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती निवड समिती पुनर्गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव 
पुरस्कार व भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती निवड समिती खालीलप्रमाणे 
पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


शासकीय सदस्य - 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य -  झउध्यक्ष 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य - Wee 
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य 4 सदस्य 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय  - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२० (93)/ प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 


अझासकीय सदस्य - 


२. 


१, 


२ 
३ 


४. 


4 


डॉ. अश्विनी भिडे - देशपांडे 
. पं. उध्दव आपेगांवकर - 
. श्री. श्रीनिवास जोशी र 
डॉ. राम देशपांडे क 
. श्री. फैय्याज हुसेन GT साहेब 


अझासकीय सदस्य 
SATA HI सदस्य 
अझासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 


सदर समिती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी 


किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


रः 


प्रवास व बैठक भत्ता :- 


समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 


प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


४. 


यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला 


अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (०१) शासकीय प्रेक्षागृहे व 
सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना (२२०५ 


३३२१) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षातून त्या-त्या वर्षी उपलब्ध असलेल्या मंजुर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


द. 


संकेतस्थळावर 


सदर शझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फक. व991019.20९.11 या 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२०१२२८१७१६१६२८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vilas Ramrao ८: 


Thorat 


igitally signed by Vilas Ramrao Thorat, 
=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And 
‘ode=400032, st=Maharashtra, 
165c7¢34a61591 bbe69b747ae1 


1457103a0cfb9a57fc6ce6, 
serialNumber=cb03c92b399cc893 1 0bf1378c184d97a4b7b9b 
98e926ea8e7 1dd7bc9cb273631, cn=Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2020.12.28 17:20:32 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२० (93)/ प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई Yoo 032 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 


१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयामार्फत) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


